RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक ४२ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ [ पृष्ठे २६ किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय , रत्नागिरी यांजकडून 


अधिसूचना 


1 


क्रमांक पोल -२ / मो.वा.का.अ . १ ९ ८८ चे कलम ११५.– पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यानी जा.क्र.वाशा / नो पार्किंगबाबत अधिसूचना / 
२४/२०२० , दिनांक १३ जानेवारी २०२० रोजीच्या पत्रान्वये त्यांनी लोकमान्य टिळक वाचनालय , रत्नागिरी व कोर्ट कंपाऊंड रत्नागिरी या ठिकाणाहून 
रत्नागिरी पावस रोड जात असून सदर रस्त्यावर व न्यायालयाचे गेट समोरील रोड व वाहतुकीस अडथळा होईल अशा पध्दतीने मोठ्या प्रमाणात 
दुचाकी , चारचाकी व रिक्षाची पार्कीग केलेली असते त्यामुळे सदर ठिकाणी रहदारीस तसेच न्यायालय इमारतीत जाण्यायेण्यास व रत्नागिरी पावस 
रोडवरील वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे . असे कळविले आहे . 

मुख्याधिकारी , रत्नागिरी नगर परिषद , रत्नागिरी यांनी जागेवर पहाणी केली असता न्यायालयाचे आवारास लागून असलेल्या टपऱ्या , 
वाहनांचा अडथळा निर्माण होत असलेचे निदर्शनास आलेने न्यायालयाचे आवाराबाहेर असलेल्या सर्व टपऱ्यांचे केलेले अतिक्रमण काढून 
वाहतुकीस होत असलेले अडथळे दुर करून रस्ते मोकळे केलेले आहेत . तथापि , न्यायालयाकडील बाजूने होत असलेले पार्किंगवर नियंत्रण 
रहाण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाचे मागील गेट समोर मोटर वाहन कायदा कलम ११५ अन्वये “ नो पार्किंग झोन ” बाबत अधिसूचना निघणेस शिफारस 
केली आहे . 

उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी , रत्नागिरी यांनी लोकमान्य टिळक वाचनालय , रत्नागिरी व कोर्ट कंपाऊंड , रत्नागिरी या ठिकाणी दुचाकी , 
चारचाकी व रिक्षा यांचे पार्किंगमुळे न्यायालय इमारतीस जाण्यास व रत्नागिरी पावस रोडवरील वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत असल्याने 
लोकमान्य टिळक वाचनालय , रत्नागिरी व न्यायालयाचे गेटसमोर मोटार वाहन कायदा कलम ११५ अन्वये नो पार्किंग होणे आवश्यक असले बाबत 
अहवाल सादर केला आहे . 

त्याअर्थी लोकमान्य टिळक वाचनालय , रत्नागिरी व कोर्ट कंपाऊंड रत्नागिरी या ठिकाणी नो पार्कीग झोन म्हणून जाहीर करणे आवश्यक 
असलेबाबत माझी खात्री झाली आहे . 

सबब , मी , डॉ . बी . एन . पाटील , जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ चे कलम ११५ मधील तरतुदीनुसार मला 
प्राप्त असलेल्या अधिकारान्वये रत्नागिरी तालुक्यातील शहर भागातील लोकमान्य टिळक वाचनालय , रत्नागिरी व जिल्हा न्यायालय कंपाऊंड 
रत्नागिरी या ठिकाणी न्यायालयाचे गेट समोर , ही ठिकाणे “ नो पाकींग ” झोन म्हणून जाहीर होणेबाबतची अधिसूचना जारी करत आहे . 

तसेच मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ चे कलम ११६ अन्वये उक्त नमुद ठिकाणी वाहतुक संकेत चिन्हे लावण्याची / उभारण्याची कार्यवाही 
पोलीस प्रशासनाकडून करण्यात यावी . 


1 


+ 


1 


डॉ . बी . एन . पाटील , 
जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २३ सप्टेंबर २०२१ . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – १ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


1 


पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक विशेष शाखा / नवरात्रौत्सव - मनाई आदेश / २०२१-४८५३.– ज्याअर्थी , कोविड १ ९ मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा विचार करता 
यावर्षी नवरात्रौत्सव साजरा करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन , गृहविभाग , मंत्रालय , मुंबई यांनी आर.एल.पी. - ० ९ २१ / प्र.क्र . २२१ / विशा -१ ब , दिनांक ४ 
ऑक्टोबर २०२१ अन्वये सार्वजनिक नवरात्रौत्सव , २०२१ मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आलेल्या आहेत . कोरोनाची दुसरी लाट ओसरली 
असली तरी अजूनही कोरोनाचा धोका कायम आहे . त्यामुळे नागारिकांनी मोठ्या प्रमाणात एकत्र येऊन गर्दी करून उत्सव साजरा करणे उचित होणार 
नाही . नवरात्रौत्सव साजरा करताना सर्व नागरिकांनी आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून योग्य ती खबरदारी घेणे अत्यावश्यक आहे . 

त्याअर्थी , मी विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ ( १ ) ( २ ) अन्यये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून वसई - विरार महापालिका आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक ७ 
ऑक्टोबर २०२१ ते १५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पर्यंत नवरात्रौत्सवा दरम्यान नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात एकत्र येऊन गर्दीस प्रतिबंध करण्यात येत 
असल्याबाबतचा मनाई आदेश जारी करीत आहे . 

त्यानुषंगाने वसई - विरार महानगरपालिका कार्यक्षेत्राकरिता खालीलप्रमाणे निबंध लागू करण्यात येत आहेत : 
( १ ) देवीच्या मुर्तीची उंची सार्वजनिक मंडळाकरिता ४ फुट व घरगुती देवीच्या मुर्तीची उंची २ फुटांच्या मर्यादेत असावी . 
( २ ) गरबा , दांडिया व इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यास मनाई राहील . 
( ३ ) मंडपात एकावेळी ५ पेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र जमणार नाहीत . 
( ४ ) देवीच्या आगमन व विसर्जन मिरवणुका काढण्यात येणार नाहीत . 

( ५ ) विसर्जनाच्या तारखेस जर घरगुती तसेच सार्वजनिक नवरात्रौत्सव मंडळाचा परिसर प्रतिबंधित क्षेत्रात असेल तर , मुर्ती विसर्जन 
सार्वजनिक ठिकाणी करण्यास मनाई असेल . 


1 


सदर मनाई आदेशात आयुक्त , वसई - विरार महानगरपालिका यांनी निर्गमित केलेल्या उपरोक्त आदेशातील सर्व अटी व शर्ती तसेच इतर 
निबंध कायम राहतील . 


1 


1 


जो कोणी सदर आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय दंड संहिता , कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल . महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक ठिकाणी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . तसेच मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय 
कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रति स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध करावा . आदेशामुळे प्रभावित होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे 
शक्य नसल्याने सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . 


सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे ००-०१ ते दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत 

लागु 
राहील . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


+ 


मि.भा.व.वि. आयुक्तालय . 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , आयुक्तालय . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


३ 


3 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS MUMBAI 


Order 


CP / RLY / MUMBAI / PROHIBIT ACTS / 2021-19.— WHEREAS , I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . 
I , Quaiser Khalid , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power conferred 
upon me under sub - sections ( 1 ) , ( 2 ) and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act , 1951 
( Mah.Act XXII of 1951 ) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police 
Commissionerate for the period from 00.01 hours of 11th October 2021 to 24-00 hrs . of 25th October 
2021 . 


1 . ( a ) The carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms 
( violence ) . Save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 

( 6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 

( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles . 

( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof . 
( e ) The public utterance of cries , singing of song , playing of music . 

( f ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the 
preparations , exhibition or dissemination of pictures , symbols , placards or any other object or 
thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate 
offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over - throw the state . 

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government . 

3 . This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc , employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 1/2 feet . 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned . 

( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( 6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

5 . I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as publishing 
through media . 

Given under my hand and Seal this 7th October 2021 . 


QUAISER KHALID , 
Commissioner of Police , 

Railways , Mumbai . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) — १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS MUMBAI 


Order 


CP / RLY / MUMBAI / PREVENTION U / S 33 r / w 43 M.P. ACT , 1951.- WHEREAS , Government 
of Maharashtra has issued restrictions order vide notification No. DMU / 2020 / CR . 92 / DisM - 1 , 
dated 30th May , 2021 ( “ Break the Chain " ) hereinafter called the order and whereas it has been 
reported that large no . of people are gathering at various railway stations for the purpose of 
commute and other activities and whereas many of them are not confirming to the COVID - 19 
appropriate behavior as specified in the order creating grave risk and dangerous to fellow 
passengers and 

WHEREAS it is necessary and expedient for the purpose to enforce the guideline efficiently 
I , Quaiser Khalid , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power conferred 
upon me under sub - section ( 1/6 ) of section 33 and section 43 ( 1 ) and ( 2 ) of Maharashtra Police Act , 
1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) do hereby delegate and authorize the above said powers to all officers 
up to the rank of Police Sub Inspector under Mumbai Railway Commissionerate . All such 
empowered officers are directed to take necessary action against people not adhering to the 
directives contained in the order for the period from 00-01 hours of 9th October 2021 to 24-00 hrs . 
of 23rd October 2021 . 

Officers so authorized shall follow the procedure laid for the purpose of the offenders . 

1. Due to Covid - 19 pandemic , so as to prevent danger any person using public place without 
wearing mask in Mumbai Railway Police Commissionerate jurisdiction . 
2. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned . 

( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

3. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as publishing 
through media . 

Given under my hand and Seal this 8th October 2021 . 


> 


QUAISER KHALID , 
Commissioner of Police , 

Railways , Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


५ 


THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn / 2167 / 2021.— Shri . B. R. Patil , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C .. Deogad is granted 
earned leave for 3 days from 6th September 2021 to 8th September 2021 with permission to suffix 
holidays from 9th September 2021 to 14th September 2021 and permission to leave head quarters 
from 6th September 2021 B.O.H. to 15th September 2021 B.O.H .. 

Applicant is directed to observe of Covid protocol and submit Certificate of no Covid symptoms 
at the time of joining . 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Shri . B. R. Patil is reposted as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Deogad . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981. Shri . B. R. Patil would 
have been continued to an officiate as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Deogad had he not proceeded 
on leave as above . 


During the abovesaid leave period of Shri . B. R. Patil , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Deogad , 
the charge of the Court of the Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Deogad from 6th September 2021 
B.O.H. to 12th September 2021 B.O.H. shall remain with Shri . S. A. Jamadar , Civil Judge ( J.D. ) 
and J.M.F.C. , Kankavli and from 12th September 2021 O.H. to 15th September 2021 B.O.H. shall 
remain with Smt . D. K. Patil , Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. Kankavli . 

The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Deogad as directed to hand over the charge of his Court 
to the Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Känkavli . The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Deogad is 
also directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of 
Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 3rd September 2021 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


w 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक 


शके १ ९ ४३ 


THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn / 2166 / 2021.- Smt . G. P. Kawdikar , Ad - hoc District Judge - l and Additional Sessions 
Judge , Sindhudurg is granted earned leave for 2 days on 6th September 2021 and 7th September 
2021 with prefix holidays on 4th September 2021 and 5th September 2021 and suffix period of 
appear for interview from 8th September 2021 to 10th September 2021 and holidays from 11th 
September 2021 to 14th September 2021 and permission to leave Head Quarters from 3rd 
September 2021 A.O.H. to 15th September 2021 B.O.H. 

Applicant is directed to observe of Covid protocol and submit Certificate of no Covid symptoms 
at the time of joining . 

No locum tenens is necessary . On return from leave Smt . G. P. Kawdikar , is reposted as the 
Ad - hoc District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Sindhudurg . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule , 1981. Smt . G. P. Kawdikar , 
Ad - hoc District Judge - 1 and Auditional Sessions Judge , Sindhudurg would have been continued 
to an officiate as Ad - hoc District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Sindhudurg had she not 
proceeded on leave as above . 

During the abovesaid period , the charge of the Court of the Ad - hoc District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge Sindhudurg , shall remain with Shri S. R. B. Rote , District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Sindhudurg . 

The Ad - hoc District Judge 1 and Additional Sessions Judge , Sindhudurg is directed to hand 
over the charge of her Court to Shri R. B. Rote , District Judge - 1 and Additional Sessions Judge . 
Sindhudurg . She is also directed to submit joining report to this office , in view of provisions 
contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officer concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 3rd September 2021 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


> 


No. Admn / 2413 / 2021.- Smt . R. R. Bedagkar , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi , is 
granted earned leave for 3 days from 4th October 2021 to 6th October 2021 . 

No locum tenens is necessary . On return from leave Smt . R. R. Bedagkar , is re - posted as 
Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi . 

Certified that , under note 2 below rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule , 1981 , Smt . R. R. Bedagkar , 
would have been continued to an officiate as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi had she 
not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the Civil Judge ( J.D. ) and 
J.M.F.C. , Sawantwadi shall remain with Smt . D. B. Sutar , Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Sawantwadi . 

The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi is directed to hand over the charge of her 
Court to the Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi . 

The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi is directed to submit joining report to this 
office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


> 


Sindhudurg , 
dated the 4th October 2021 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक 


शके १ ९ ४३ 


THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn / 2411 / 2021.- Smt . G. P. Kawdikar , Ad - hoc District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Sindhudurg is granted commuted leave ex - post - facto , for 4 , days from 28th September 
2021 to 1st October 2021 , with permission to suffix holidays on 2nd October 2021 and 3rd October 
2021 . 


No locum tenens is necessary . 


> 


On return from leave Smt . G. P. Kawdikar , is reposted as the Ad - hoc District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Sindhudurg . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule , 1981 , Smt . G. P. Kawdikar , 
would have been continued to an officiate as Ad - hoc District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Sindhudurg , had she not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the Ad - hoc District Judge - I and 
Additional Sessions Judge , Sindhudurg , was already kept with Shri . R. B. Rote , District Judge - I 
and Additional Sessions Judge , Sindhudurg . Except in the absence of Shri . R. B. Rote , District 
Judge - I and Additional Sessions Judge , Sindhudurg on 28th September 2021 and 29th September 
2021 from Second session till returns to headquarters , the charge of the Court of the District 
Judge - I and Additional Sessions Judge , Sindhudurg alongwith charge of the Court of Ad - hoc 
District Judge - I and Additional Sessions Judge , Sindhudurg was already kept with the undersigned 
vide Office Order referred to at Sr. No. 3 above . 

The Ad - hoc District Judge - I and Additional Sessions Judge , Sindhudurg is directed to submit 
joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil 
Manual . 


Contents of this order be communicated to the officer concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 4th October 2021 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


7 


1 


1 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक वि.शा. / स.सा.क. / परीक्षा / मनाई आदेश / ३ ९ ५४ / २०२१.– ज्याअर्थी , महाराष्ट्र संघ लोकसेवा आयोग नागरी सेवा प्राथमिक परीक्षा 
२०२१ रविवार दिनांक १० ऑक्टोबर २०२१ रोजी सकाळी ० ९ -३० ते . सांयकाळी ०४-३० वाजे पावेतो ठाणे पोलीस 

आयुक्तालय 

परिसरात 
परिमंडळ -१ ठाणे हद्दीत १७ परीक्षा उपकेंद्रावर व परिमंडळ -५ वागळे इस्टेट हद्दीत १३ परीक्षा उपकेंद्रावर विविध शाळा व कॉलेज अशा एकूण ३० 
परीक्षा केंद्रावर घेण्यात येणार आहेत . 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्रात काही ठिकाणी परीक्षा दरम्यान १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमाव जमवून गैरप्रकार केले आहेत व परिक्षेत 
व्यत्यय आणलेले आहेत . त्याप्रमाणे उमेदवारांना नक्कल करण्यास मदत करण्याची , परिक्षेस व्यत्यय आणण्याची व गैरप्रकार करण्याची शक्यता 
आहे . परीक्षा चालू असताना पोलीस विभागातील प्राधिकृत केलेले पोलीस अधिकारी , पोलीस अंमलदार तसेच परीक्षा केंद्रावरील संबधित प्राधिकृत 
अधिकारी / कर्मचारी , परिक्षेस बसलेले उमेदवार यांच्या खेरीज अन्य व्यक्ती यांना उपकेंद्रावर प्रवेश करण्यास मनाई करणे व १०० मीटर परिसरात 
जमण्यास प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे . याची खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी , मी , जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , मला इएक्सएम / ०७८३ / ५५० / एसपीएल -२ , गृहविभाग , मंत्रालय , मुंबई -३२ , 
दिनांक १ मे १ ९ ८३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून परिक्षार्थी , पर्यवेक्षक , परीक्षा प्रक्रिया संबंधी अधिकारी व कर्मचारी तसेच पोलीस 
अंमलदार व पोलीस अधिकारी खेरीज करून परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमावास मज्जाव करण्यास तसेच 
झेरॉक्स सेंटर , फॅक्स सेंटर , टेलिफोन बुथ , सदरची दुकाने , सेवा बंद ठेवण्याबाबत व मोबाईल फोन वापर करण्यास मनाई आदेश निर्गमित करीत 
आहे . सदर सुचनांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर “ महाराष्ट्र प्रिव्हेंशन ऑफ माल पॅक्टीसेस ऍक्ट युनिर्व्हसिटी बोर्ड ऍन्ड अन्डर स्पेसिफाईड एक्झामिनेशन 
ऍक्ट १ ९ ८२ ” मधील तरतुदीनुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी . 

सदरचा आदेश दिनांक १० ऑक्टोबर २०२१ रोजी ७-०० वाजेपासून सायंकाळी ०५-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

मी सूचीत करतो की , या आदेशाच्या प्रती माध्यमिक शाळेच्या व महाविदयालयाच्या तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज दर्शनीय 
भागात चिकटवून व आदेशाची ध्वनीक्षेपकाव्दारे जाहीर करून , प्रसिद्धी करावी व तशा कागदोपत्री नोंदी घ्याव्यात . 


7 


" 


ठाणे शहर , 


जय जीत सिंह , 

, 


पोलीस आयुक्त , 
ठाणे शहर . 


दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२१ . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक विशा / मनाई आदेश / १२२ / २०२१.– ज्याअर्थी , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना 
यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , उपोषणे इ . कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता 
आहे . तसेच सद्या विविध आंदोलने सुरू आहेत . त्याचप्रमाणे दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी विजयादशमी दसरा ( दुर्गा देवी विसर्जन ) , दिनांक १ ९ 
ऑक्टोबर २०२१ रोजी ईद - ए - मिलाद / कोजागिरी पौर्णिमा , असे सण / उत्सव संपन्न होणार आहेत . 

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित 
राखण्याकामी प्रतिबंध आदेश जारी करणे आवश्यक आहे . 


1 


1 


7 


1 


7 


त्याअर्थी , मी , जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये मला 

१ 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परीसरात जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व 
सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे . 

( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंड , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून 
नेणे , बाळगणे , जमा करणे व तयार करणे . 

( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 
( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ , द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे इत्यादी . 
( ५ ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे , प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

( ६ ) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक , प्रदर्शित करणे . 

( ७ ) पाच किंवा पाचांपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इ . कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . 

" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे , किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 
( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
( २ ) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
( ३ ) सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 
( ४ ) सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 
( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 
( ६ ) सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात 
राहील . वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


" 


जय जीत सिंह , 


ठाणे शहर , 


पोलीस आयुक्त , 
ठाणे शहर . 


दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


११ 


जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 


मनाई आदेश 


- 


+ 


क्रमांक उचिशा / पोल -२ / नवरात्रौत्सव / मनाई आदेश / २०२१ . दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२१ ते दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत 
रत्नागिरी जिल्ह्यात नवरात्रौत्सव तसेच दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी ईद - ए - मिलाद हे सण साजरे करण्यात येणार आहे . कोव्हीड -१ ९ च्या 
साथीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अधीन राहून सदर उत्सव पार पाडण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होणे आवश्यक 
आहे . 

तरी नवरात्रौत्सव व ईद - ए - मिलाद सणादरम्यान रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये याकरिता 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी ००.०१ वा . पासून ते दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ रोजी २४.०० वा . पर्यंत मुं . पो . का . क . ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे 
आदेश जारी करणे आवश्यक आहे असे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी , मी , जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) सन १ ९ ५१ चा कायदा २२ वा , नुसार मला 
मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की , दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी रात्रौ ००-०१ वा . पासून ते दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ रोजी 
रात्रौ २४-०० वा . पर्यंत रत्नागिरी जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे . 
या आदेशान्वये वरील कालावधीत पुढील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे . 

( अ ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे , सोटे , तलवारी , बंदूका , सुरे , लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेऊन 
फिरणे . 

( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे . 
( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे , हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे , गोळा करणे किंवा तयार करणे . 

( ड ) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू 
किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे . 

इ ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 
( फ ) सार्वजनिक रितीनी घोषणा करणे , गाणी गाणे , वाद्य वाजविणे . 

( ग ) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे . 
मी , असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत . 


1 


1 


1 


+ 


( १ ) अंत्ययात्रा 
( २ ) धार्मिक विधी , लग्न सोहळा , सामाजिक सण , शासकीय कार्यक्रम इ . 
( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी 


+ 


प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा , मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उप 
विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही . 


हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी दिला . 


डॉ . बी . एन . पाटील , 
जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक 


शके १ ९ ४३ 


THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn / 2452 / 2021.— Shri A. M. Phadatare , Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg , is 
granted commuted leave ex - post - facto , for 05 days from 2nd August 2021 to 6th August 2021 . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri A. M. Phadatare is reposted as Chief Judicial Magistrate , 
Sindhudurg . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Shri A. M. Phadatare , 
would have been continued to an officiate as Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg had he not 
proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period , the administrative charge of the Court of the Chief Judicial 
Magistrate . Sindhudurg was already kept with Smt . A. B. Kurane , Civil Judge ( S.D. ) Sindhudurg 
and the charge of the remand work and urgent criminal matters of the Court of the Chief Judicial 
Magistrate . Sindhudurg was already kept with Smt . A. J. Bachulkar , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Kudal . 


The Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg is directed to submit joining report to this office , 
in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officer concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 9th August 2021 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 


Order 


No. CP / XI ( 6 ) Navratrotsav / 819 / 2021.- WHEREAS , Durga Mata idols are immersed in waters 
on 15th October 2021 to 17th October 2021 , 


AND WHEREAS , some of the half dissolved / idols drifts ashore during high tide or floats in 
lake water , 


> 


AND WHEREAS , some people takes the photographs of such idols lying ashore or being 
taken by Brihan Mumbai Municipal corporation workers for reimmersion and publish / circulate 
such photographs which may outrage religious feelings of devoted Hindus and which may result 
in disturbance of public peace and tranquility , 

AND WHEREAS in the aforesaid circumstances , I am satisfied that immediate measures are 
necessary to prohibit taking , publishing and circulating such photographs after immersion is 
over and further satisfied that there is sufficient ground for me to prohibit it under section 144 of 
the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. II of 1973 ) and for immediate prevention and 
speedy remedy is desirable , 

NOW , THEREFORE , I , Chaitanya S. , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Brihan Mumbai 
and Executive Magistrate specially empowered under section 144 of Code of Criminal Procedure , 
1973 ( Act No. II of 1973 ) in exercise of the said powers do hereby order that no person shall take 
photographs of idols floating or half - submerged after the immersion is over and shall not publish 
same or circulate it . 

This order shall remain effective throughout Brihan Mumbai from 15th October 2021 to 17th 
October 2021 . 

Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned . 
( a ) any investigation or legal proceedings may be instituted , continued enforced ; 

( b ) any penalty , forfeiture or punishment incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed , as if this order had not expired . 

I further direct that this order shall be published and promulgated in by affixing copies 
thereof in conspicuous public places , by advertising the same in local newspapers and by 
proclaiming the same through loudspeakers in Brihan Mumbai . 

Any Person aggrieved by this order may make an application to me in my office situated 
opposite Mahatma Phule Market , Dadabhai Naoroji Road , Mumbai 400 001 during office hours 
from 09-45 hrs . to 5-30 p.m. 

Given under my hand and Seal this 8th October , 2021 . 


Mumbai . 


CHAITANYA S. , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
Executive Magistarate Brihan Mumbai . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


- 


7 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ४८३७ / २०२१ . – श्रीमती अ . अ . गोडसे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल यांची दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२१ 
व ८ ऑक्टोबर २०२१ रोजीची ०२ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्रीमती अ . अ . गोडसे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती 

, 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती अ . अ . गोडसे , हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते , तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्रीमती अ . अ . गोडसे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . एम . मुजावर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


7 


विभा प्र . इंगळे , 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२१ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


1 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ४८३६ / २०२१ . – श्रीमती अ . अ . गोडसे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल यांची दिनांक २३ सप्टेंबर २०२१ 
व २४ सप्टेंबर २०२१ रोजीची ०२ दिवसांची परावर्तित रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्रीमती अ . अ . गोडसे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल 

म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 


1 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती अ . अ . गोडसे , हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते , तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्रीमती अ . अ . गोडसे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . एम . मुजावर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२१ . 


- 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ४८३५ / २०२१.– श्री . जे . जे . मोहिते , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , पनवेल , जिल्हा - रायगड यांची दिनांक २१ सप्टेंबर २०२१ 
ते १ ऑक्टोबर २०२१ अशी एकूण ११ दिवसांची परावर्तित रजा , पुढील दिनांक २ ऑक्टोबर २०२१ व ३ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या गांधी जयंतीच्या 
व रविवारच्या सुट्टीला जोडून , दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या का . वे . नं . पासून ते दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या का . वे . पूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . जे . जे . मोहिते , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , पनवेल , जिल्हा - रायगड म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . जे . जे . मोहिते , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , पनवेल , जिल्हा - रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . जे . जे . मोहिते , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२१ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग 


7 


+ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ४८६६ / २०२१.– श्रीमती एस . आर . पाटील , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांची दिनांक ४ ऑक्टोबर 
२०२१ ते ६ ऑक्टोबर २०२१ अशी एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक २ ऑक्टोबर २०२१ व ३ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या अनुक्रमे 
गांधी जयंती व रविवारच्या सुट्टीला जोडून , पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस . आर . पाटील , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . आर . पाटील , हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्रीमती एस . आर . पाटील , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल हे , अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत 
त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 


1 


1 


1 


उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . ए . पांडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


1 


+ 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२१ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


1 


1 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ४ ९ ०२ / २०२१.- श्री . आर . आर . पाटील , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग यांची दिनांक ४ ऑक्टोबर 
२०२१ ते ६ ऑक्टोबर २०२१ अशी एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक २ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या गांधी जयंतीच्या व ३ ऑक्टोबर 
२०२१ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीला जोडून , दिनांक २ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या कार्यक्रमानंतर पासून ते दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे का . वे . 
पूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


श्री . आर . आर . पाटील , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर . आर . पाटील , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . आर . आर . पाटील , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 


उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . डी . घनवट , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 


1 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ४८७८ / २०२१ . – श्री . एल . जी . पाच्छे , दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग यांची दिनांक २५ सप्टेंबर २०२१ ते ३० 
सप्टेंबर २०२१ अशी ०६ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ ते २४ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या अर्जित रजेला जोडून पूर्वलक्षी 
प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री . एल . जी . पाच्छे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एल . जी . पाच्छे , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . एल . जी . पाच्छे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


1 


1 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १ ऑक्टोबर २०२१ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , , 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


1 


7 


1 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झोपुप्रा . , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा . / सहनिस / कार्यासन -१ / टे.सी .४ / सन २०२१. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधींची प्रत 
व नोंदणी प्रमाणपत्र , आर -२ समता एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , पुनर्वसन इमारत क्र . आर -२ , न.भू.क्र . २१३ , अपो . 
बी.एम.सी. ऑफिस , मिठानगर , गोरेगांव ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० १०४ 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
महा . २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / 
एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टी.सी. / १३१६७ / सन २०२१ , दिनांक ५ 
ऑक्टोबर २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० 
( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


1 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झोपुप्रा . , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा . / सहनिस / कार्यासन -१ / टे.सी .६ / सन २०२१. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधींची प्रत 
व नोंदणी प्रमाणपत्र , श्रीराम एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित . , इमारत क्रं . ए -५ , सर्वे नं . ९ ३ , सी.टी.एस. नं . ६ , महाराष्ट्र 
नगर , मानखुर्द ( पुर्व ) , मुंबई ४०० ०८८ या नावाने दिली 

असून 

ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
महा . २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / 
एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टी.सी. / १३१६४ / सन २०२१ , दिनांक २८ 
सप्टेंबर २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० 
( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 

” 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


+ 


66 


1 


मुंबई , 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२१ . 


चेतन चौधरी , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


1 


1 


मुंबई , 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०२१ . 


चेतन चौधरी , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


1 


1 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झोपुप्रा . , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा . / सहनिस / कार्यासन -१ / टे.सी .४ / सन २०२१. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधींची प्रत 
व नोंदणी प्रमाणपत्र , रॉयल समर्पण सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
बिल्डिंग नं . ४ , विंग बी व सी , सी.टी.एस. नं . १११० ( पार्ट ) , ११११ 
( पार्ट ) , ऑफ व्हिलेज कांदिवली , एम.जी.क्रॉस लेन , कांदिवली ( पश्चिम ) , 
मुंबई ४०० ०६७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महा . २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टी.सी. / १३१६५ / सन २०२१ , 
दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे 
करण्यात आले आहे . 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झोपुप्रा . , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा . / सहनिस / कार्यासन -१ / टे.सी .६ / सन २०२१. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधींची प्रत 
व नोंदणी प्रमाणपत्र , प्रबुध्द एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित . , इमारत क्रं . १७ / ए , बी मुकुंद नगर , वाशीनाका , चेंबूर , मुंबई 
-४०० ०७४ या नावाने दिली असून , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . २४ ) कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टी.सी. / 
१३१६६ / सन २०२१ , दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२१ नुसार 

टोबर २०२१ नुसार नोंदविण्यात 
आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


“ 


1 


“ 


" 


1 


मुंबई , 
दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ . 


चेतन चौधरी , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२१ . 


चेतन चौधरी , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


1 


1 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ४०८ / २०२१ . – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , राऊल नगर टाईप ३/५ , को - ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लि . , सर्वे नं . १ ९ , हिस्सा नं . ३ , व्हिलेज कुरगांव , बोईसर ( प . ) , 
ता . जि . पालघर , क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी./ 
( टि.सी . ) / १३ ९९ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ , दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२१ 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा 
महा . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
करण्यात आले आहे . 


1 


1 


अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ४२२ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , महावीर सदन ए को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , 
सर्वे नं . ४ ९ / २ , ५३/१ , ५३/२ अ , ५३/२ ब , ५३/३ , ५३/४ , 
५३/५ , ५३/७ , ५३ / ९ , ५४/१० , ५४/११ , ५४/१२ , महावीर 
रेसिडेन्सी , पास्थळ - गाव , बोईसर ( प . ) , ता . जि . पालघर , 
क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी ./ ( टि.सी . ) / १४०२ / 
२०२१-२०२२ / सन २०२१ , दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) 
चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात 
आले आहे . 


“ 


" 


“ 


११ 


पालघर , 
दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


7 


- 


7 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ४२३ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , दि सृष्टी अपार्टमेंट को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , 
सर्व्हे नं . १७० / अ , हिस्सा नंबर ४ पैकी आणि सर्व्हे नं . १ ९ ० / अ / 
१ अ / १६ , आनंदाश्रम , मारुती मंदिराजवळ , माहिम रोड , पालघर 
( प . ) , ता . जि . पालघर , क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर ) / 
एच.एस.जी ./ ( टि.सी . ) / १४०१ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ , दिनांक ३० 
सप्टेंबर २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ४२४ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , क्लासिक को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . 
८१/४ , ५ आणि ८ , प्लॉट नं . ३ आणि ४ , पाटील वाडा , नवली , 
नं 

, , 
पालघर ( प . ) , ता . जि . पालघर , क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर ) / 
एच.एस.जी ./ ( टि.सी . ) / १४०३ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ , दिनांक ३० 
सप्टेंबर २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " करण्यात आले आहे . 


1 


८८ 


" 


“ 


पालघर , 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


1 


7 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ३८४ / २०२१ . – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , सेक्टर -४ , बिल्डींग नंबर ३ को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . १३४ , पार्श्वनाथ नगरी , उमरोळी रेल्वे स्टेशन 
जवळ , उमरोळी ( पूर्व ) , ता . जि . पालघर , क्रमांक पी.एल.आर. / 
( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी ./ ( टि.सी . ) / १३ ९ ७ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


1 


1 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झोपुप्रा . , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा . / सहनिस / कार्यासन -१ / टे.सी .४ / सन २०२१ SRAN 
CO / OW / 2021 / 38785.— सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व 
पश्चिम उपनगरे ) , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून 
मंजूर केलेल्या उपविधींची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , आकाश एस.आर.ए. 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , न.भू.क्र . ८४१ , ८४१/१ ते ३ , 
८४७ ( पैकी ) , ८५१ , ८५१/१ ते ११ , मौजे - मालाड ( दक्षिण ) , 
ता . बोरिवली , चिचवली बंदर रोड , मालाड ( पश्चिम ) मुंबई ४०० 
०६४ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टी.सी. / १३१६८ / सन २०२१ , 
दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण संस्था असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


1 


“ 


" 


" 


+ 


पालघर , 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


मुंबई , 
दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२१ . 


चेतन चौधरी , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


1 


अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ४२७ / २०२१ . सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , मुकेश एम्पायर को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , 
मौजे पास्थळ , गट नं . ५०/०३/०१ ब , ५०/०१ पे , मुकेश एम्पायर , 
पास्थळ , ता . जि . पालघर , क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर ) / 
एच.एस.जी ./ ( टि.सी . ) / १४०४ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ , दिनांक 
१ ऑक्टोबर २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झोपुप्रा . , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा . / सहनिस / अ -१ / SRNCO / OW / सन २०२१. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधींची प्रत 
व नोंदणी प्रमाणपत्र , कनाकिया सेव्हन्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , सी.टी.एस. नं . ७०६/२ ते ८ , ७०६/११ , ७०६/१२ , 
७०६/१४ ते १६ आणि ७०६/२२ ऑफ व्हिलेज मरोळ , ऑफ 
अंधेरी कुर्ला रोड , मरोळ , अंधेरी ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५ ९ . ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा नियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / 
एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टी.सी. / १३१६ ९ / सन २०२१ , दिनांक ८ 
ऑक्टोबर २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप 
वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


“ 


" 


1 


पालघर , 
दिनांक १ ऑक्टोबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


मुंबई , 
दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२१ . 


चेतन चौधरी , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


नगरविकास विभाग 


1 


४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२१ 


66 


" 


> 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक टिपीएस -१२२१ / ९९ ४ / प्र.क्र.९ ३ / २१ / नवि - १२.- ज्याअर्थी , शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे . ) च्या कलम ४० मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास आणि सार्वजनिक 
आरोग्य विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीबी -१२७५ / ११ ९९ / युडी -८ , दिनांक १५ मार्च , १ ९ ७६ अन्वये अंबरनाथ , कुळगांव - बदलापूर व परिसर 
अधिसूचित क्षेत्राकरीता ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचित क्षेत्र ” असा करण्यात आला आहे . ) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची 
( मुंमप्रविप्रा ) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख ' उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण ' असा करण्यात 
आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचित क्षेत्राची विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना क्र . १ ” असा करण्यात आला 
आहे . ) तिच्या विकास नियंत्रण नियमावलीसह ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त विकास नियंत्रण नियमावली ” असा करण्यात आला आहे . ) उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -१२०४ / ९ ४१ / प्र.क्र .१६३ / ०४ / नवि -१२ , दिनांक 
२५ जुलै २००५ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे . ) अन्वये मंजूर झाली असून , ती दिनांक १२ ऑगस्ट 
२००५ पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कल्याण व अंबरनाथ तालुक्यातील २७ गावांची विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना क्र .२ 
असा करण्यात आला आहे . ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र.टिपीएस 
१२ ९ २ / १६ ९ ७ / प्र.क्र .१०१ / १३ / नवि -१२ , दिनांक ११ मार्च २०१५ अन्वये मंजूर झाली असून , ती दिनांक १३ एप्रिल २०१५ पासून अंमलात आली 


" 


>> 


आहे ; 


> 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २० ( ४ ) व कलम ३७ ( १ कक ) अन्वये वेळोवेळी फेरबदल करुन एकात्मिकृत नगर वसाहतीची 
नियमावली उक्त विकास योजना क्र .१ व २ च्या क्षेत्रासाठी लागू करण्यात आली असून सद्यःस्थितीत शासन नगरविकास विभागाने उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ कक ) ( ग ) मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -१८१८ / प्र.क्र .२३६ / १८ / कलम ३७ ( १ कक ) / नवि -१३ , 
दिनांक २ डिसेंबर २०२० अन्वये मंजूर केलेली एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील एकात्मिकृत नगर वसाहतीचे विनियम लागु 
आहेत . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियमावली ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , शासन , नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -१२१३ / ११६ / प्र.क्र .२८ ९ / १३ / नवि -१२ , दिनांक ३ मार्च २०१४ 
अन्वये विशेष नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतूदीनुसार अंबरनाथ , कुळगांव - बदलापूर व परिसर अधिसूचित क्षेत्रामधील मौजे खोणी व 
अंतर्ली , ता . कल्याण येथील सुमारे १११-४७-५५.९ ४ हे . आर क्षेत्र उक्त अधिनियमाच्या कलम ४४ ( २ ) प्रमाणे विशेष नगर वसाहत प्रकल्प म्हणून 
घोषित करुन अटी व शर्तीसापेक्ष लोकेशनल क्लिअरन्स प्रदान केले आहे आणि तद्नंतर शासन , नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टिपीएस 
१२१३ / ११६ / प्र.क्र .२८ ९ / ( अ ) / १३ / नवि -१२ , दिनांक २२ ऑगस्ट २०१४ अन्वये विशेष नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतूदीनुसार दिनांक ३ 
मार्च २०१४ च्या अधिसूचनेन्वये लोकेशनल क्लिअरन्स प्रदान करण्यात आलेल्या मो . खोणी व अंतर्ली येथील क्षेत्रामध्ये मो . खोणी व अंतर्ली , ता . 
कल्याण येथील आणखी ३५-७६ - ९ ८ हे . आर क्षेत्र समाविष्ट करण्यास अनुज्ञेय करुन , उक्त अधिनियमाच्या कलम ४४ ( २ ) प्रमाणे विशेष नगर 
वसाहत प्रकल्प म्हणून घोषित केले आहे व सदरच्या वाढीव क्षेत्रासह अटी व शर्तीसापेक्ष सुधारित लोकेशनल क्लिअरन्स प्रदान केले आहे . ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “ विशेष नगर वसाहत प्रकल्प क्र . १ ” असा करण्यात आला आहे . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , शासन , नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -१२१३ / ११६ / प्र.क्र .२८ ९ / ( बी ) / १३ / नवि -१२ दिनांक २२ ऑगस्ट 
२०१४ अन्वये विशेष नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतूदीनुसार कल्याण व अंबरनाथ तालुक्यातील २७ गावांच्या अधिसूचित क्षेत्रामधील 
मौ . हेदुटणे व कोळे , ता . कल्याण येथील सुमारे ८४-१०-१७ हे . आर क्षेत्र उक्त अधिनियमाच्या कलम १८ ( ३ ) सहकलम ४४ ( २ ) प्रमाणे विशेष 
नगर वसाहत प्रकल्प म्हणून घोषित करुन अटी व शर्तीसापेक्ष लोकेशनल क्लिअरन्स प्रदान केले आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ विशेष नगर 
वसाहत प्रकल्प क्र . २ ” असा करण्यात आला आहे . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , शासन नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -१२१४ / १६८७ / प्र.क्र .७८ / १५ / नवि -१२ . दिनांक ८ जुलै २०१५ 
अन्वये विशेष नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतूदीनुसार कल्याण व अंबरनाथ तालुक्यातील २७ गावांच्या अधिसूचित क्षेत्रामधील 
मौ . हेदुटणे , ता . कल्याण व मो . उंब्रोली , ता . अंबरनाथ येथील सुमारे ४१-३५-७३ हे . आर क्षेत्र उक्त अधिनियमाच्या कलम ४४ ( २ ) प्रमाणे विशेष 
नगर वसाहत प्रकल्प म्हणून घोषित करुन अटी व शर्तीसापेक्ष लोकेशनल क्लिअरन्स प्रदान केले आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ विशेष नगर 
वसाहत प्रकल्प क्र . ३ ” असा करण्यात आला आहे ) ; 


7 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


1 


>> 


1 


आणि ज्याअर्थी , विशेष नगर वसाहत प्रकल्प क्र . १ , २ व ३ हे तीन वेगवेगळया नियोजन प्राधिकरण / विशेष नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रामध्ये 
समाविष्ट आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , मे . पलावा डवेलर्स प्रा.लि. यांच्या विनंतीस अनुसरुन उक्त विशेष नगर वसाहत प्रकल्प क्र .१ , २ व ३ च्या एकत्रिकरणास 
शासन नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्र.टिपीएस -१२१७ / ४३० / प्र.क्र .६ ९ / १७ / नवि -१२ , दिनांक २० एप्रिल २०१७ अन्वये मान्यता देवून , सदर 
एकत्रित झालेल्या एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या अंमलबजावणीकरीता सर्वाधिक क्षेत्र असलेल्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने अथवा 
त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकारी / प्राधिकरण यांनी सदर एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीनुसार या क्षेत्रामधील पुढील परवानग्या 
द्याव्यात , असे निदेश इतर अटी व शर्तीसापेक्ष दिले आहेत , एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार , संचालक नगररचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी प्रथमतः अधिसूचना क्रमांक प्रा . यो . मुं . म . / मौ . हेदुटणे व इतर / ए.न.व.प्र . / प्र.क्र .६२ / १७ / टिपीव्ही -३ / ३१५४ , दिनांक १६ 
जून २०१७ अन्वये १८-७८-५ हे . आर क्षेत्र व तदनंतर अधिसूचना क्रमांक प्रा.यो.मुं.म / मौ.हेदुटणे व इतर / ए.न.व.प्र . / प्र.क्र .५७२ / १८ / टिपीव्ही -३ / 
३६५३ , दिनांक १८ जुलै २०१ ९ अन्वये १० - ९९ -४ हे.आर क्षेत्र अटी व शर्तीसापेक्ष सदर एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट केले आहे . 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्र . १ ” असा करण्यात आला आहे . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , शासन नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्र.टिपीएस -१२१८ / ३५८७ / प्र.क्र.९ ३ / १ ९ / नवि -१२ , दिनांक ५ सप्टेंबर २०१ ९ 
अन्वये एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार कल्याण व अंबरनाथ तालुक्यातील २७ गावांच्या अधिसूचित क्षेत्रामधील मौजे 
घारीवली , काटई , कोळे , माणगांव , हेदुटणे ता.कल्याण येथील सुमारे ८७-३२-१६ हे.आर क्षेत्र उक्त अधिनियमाच्या कलम ४४ ( २ ) मधील 
तरतुदीनुसार एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प म्हणून घोषित करुन लोढा डेव्हलपर्स लि . व इतर यांना अटी व शर्तीसापेक्ष लोकेशनल क्लिअरन्स 
प्रदान केले आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्र . २ ” असा करण्यात आला आहे . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्र .१ व २ प्रकल्पाअंतर्गतचे क्षेत्र तीन वेगवेगळ्या नियोजन प्राधिकरण / विशेष 
नियोजन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात अंतर्भूत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स लिमि . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अर्जदार कंपनी ” असा करण्यात आला आहे ) यांनी उक्त 
एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प -१ मध्ये मौजे हेदुटणे , ता.कल्याण येथील स.नं .१ / १२ अ , १ / १२ ब , १ / १२ क क्षेत्र १२ ९ ३ चौ.मी. ही जमिन ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे . ) समाविष्ट करण्याची व उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्र .१ व २ च्या 
एकत्रिकरणाची विनंती शासनास दिनांक निरंक , दिनांक ३० जुलै २०२१ , दिनांक ९ ऑगस्ट २०२१ व दिनांक २६ ऑगस्ट २०२१ च्या पत्रान्वये केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , लोढा डेव्हलपर्स लिमी.चे नामांतरण मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स लिमी याप्रमाणे झाल्याचे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज , मिनीस्ट्री ऑफ 
कॉर्पोरेट अफेअर्स , भारत सरकार यांचे दिनांक २४ मे २०१ ९ रोजीचे प्रमाणपत्र उक्त अर्जदार कंपनी यांनी शासनास सादर केले आहे आणि पलावा 
ड्वेलर्स प्रा.लि. या कंपनीचे नामांतरण मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स लिमी . याप्रमाणे करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचे शासनास कळविले आहे . तसेच 
पलावा ड्वेलर्स प्रा.लि. यांच्या एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्र .१ च्या एकूण ३०२.४८.३३ हे.आर. क्षेत्रापैकी २ ९ ५.२४.३५ हे.आर. क्षेत्राचे 
पलावा ड्वेलर्स प्रा . लि . यांनी मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स लिमी . यांना दिलेले नोंदणीकृत कुलमुखत्यारपत्र उक्त अर्जदार कंपनीने शासनास सादर केले 


आहे ; 


1 


. 


1 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अर्जदार कंपनीची विनंती विचारात घेतल्यानंतर उक्त जमिनीचे क्षेत्र एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्र . १ मध्ये 
समाविष्ट करण्यास अनुज्ञेय करुन त्यास अटी व शर्तीसापेक्ष लोकेशनल क्लिअरंन्स प्रदान करणे , उक्त जमीन उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत 
प्रकल्प क्र . १ मध्ये समाविष्ट केल्यानंतर उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्र . १ व २ चे क्षेत्र सलग होत असल्याने सदर क्षेत्राचा सुयोग्य 
नियोजनासह विकास होण्याच्या दृष्टीने तसेच प्रशासकिय सोयीच्या दृष्टीने सुलभ होणेकरिता सदर एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्र . १ व २ 
एकत्रित करणे व अशा एकत्रित एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या पुढील परवानगीकरीता तसेच देखरेखीकरीता ( for permission and 
supervision ) एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीच्या उक्त नियमावलीमधील विनियम क्र . १४.१.१.१ मधील तरतुदीनुसार एका 
प्राधिकरणास निदेश देणे उचित होईल , असे शासनाचे मत झाले आहे 

त्याअर्थी आता , उक्त अधिनियमाच्या कलम ४४ ( २ ) मधील तरतुदीनुसार व अन्य तरतुदीनुसार प्राप्त असलेल्या अधिकाराअन्वये शासन 
याद्वारे 

( १ ) मौ . हेदुटणे , ता.कल्याण येथील स.नं. १ / १२ अ , १ / १२ ब व १ / १२ क , क्षेत्र १२ ९ ३.०० चौ.मी. क्षेत्र उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत 
प्रकल्प क्र . १ मध्ये समाविष्ट करुन ते एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांतर्गतचे क्षेत्र म्हणून घोषित करीत आहे आणि त्यास खालील अटी 
व शर्तीसापेक्ष लोकेशनल क्लिअरन्स प्रदान करण्यात येत आहे . 

( २ ) उक्त लोकेशनल क्लिअरन्स प्रदान केलेल्या १२ ९ ३ चौ.मी. क्षेत्रासह शासनाने दिनांक २० एप्रिल २०१७ रोजीच्या निदेशान्वये 
एकत्रिकरणास मंजूरी दिलेले २७२-७०-४३ हे . आर . क्षेत्र , सदर एकत्रिकरणास मंजूरी दिलेल्या क्षेत्रामध्ये संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांनी दिनांक १६ जून २०१७ च्या अधिसूचनेन्वये समाविष्ट केलेले १८-७८-५ हे.आर क्षेत्र व दिनांक १८ जुलै २०१ ९ च्या 

अधिसूचनेन्वये समाविष्ट केलेले १० - ९९ -४० हे.आर क्षेत्र व शासनाने दिनांक ५ सप्टेंबर २०१ ९ च्या अधिसूचनेन्वये प्रदान केलेल्या 
भाग एक ( को.वि.पु . ) – ४ अ 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक ५ , 


शके १ ९ ४३ 


लोकेशनल क्लिअरन्स अंतर्गतच्या ८७-३२-१६ हे.आर. क्षेत्राच्या एकत्रिकरणास मान्यता देण्यात येत आहे . 

( ३ ) सदर एकत्रित झालेल्या एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पापैकी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हे विशेष नियोजन 
प्राधिकरण असलेल्या अंबरनाथ , कुळगांव - बदलापूर व परिसर अधिसूचित क्षेत्रामधील क्षेत्र सर्वाधिक असल्याने सदर एकत्रित झालेल्या 
एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरीता एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीच्या एकात्मिकृत नगर 
वसाहतीच्या नियमावलीमधील विनियम १४.१.१.१ मधील तरतुदीनुसार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अथवा त्यांनी प्राधिकृत 
केलेला अधिकारी / प्राधिकरण यांनी एकात्मिक नगर वसाहतीचे नियमावलीनुसार या क्षेत्रातील परवानग्या द्याव्यात . तथापि , मुंबई महानगर 
प्रदेश विकास प्राधिकरणाने यापूर्वी जिल्हाधिकारी यांना सदर परवानग्या देण्याबाबत प्राधिकृत केले असल्यास , सदर आदेश पुढील 
परवानग्यासाठी कायम राहतील . 


उक्त मान्यता खालील अटी व शर्तीसापेक्ष देण्यात येत आहे . 


+ 


अटी व शर्ती : 


+ 


( १ ) सर्व्हे नं . १ / १२ अ व १ / १२ क या जमिनीसंदर्भात झालेल्या करारामध्ये ७/१२ उताऱ्यामध्ये नमूद असलेल्या सर्व जमिन 
मालंकासोबत करार झालेले नसल्यामुळे उर्वरीत जमिन मालकांचे संमतीपत्र उक्त अर्जदार कंपनीने लेटर ऑफ इंटेटपुर्वी संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक राहील . 

( २ ) शासनाच्या दिनांक ३ मार्च २०१४ , दिनांक २२ ऑगस्ट २०१४ , दिनांक ८ जुलै २०१५ , दिनांक २० एप्रिल २०१७ , दिनांक ५ 
सप्टेंबर २०१ ९ आणि संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक १६ जून २०१७ व दिनांक १८ जुलै २०१ ९ च्या अधिसुचनेन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या लोकेशनल क्लिअरन्समधील तसेच शासनाने दिनांक २० एप्रिल २०१७ रोजी दिलेल्या निदेशामधील सर्व अटी व 
शर्ती या एकत्रित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पास लागू राहतील , 

( ३ ) सदर एकत्रित होत असलेल्या एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या एकूण क्षेत्रापैकी पलावा ड्वेलर्स प्रा.लि. यांच्या ७-२३ - ९ ७ 
हे.आर क्षेत्राचे अधिकार अर्जदार कंपनीकडे नसल्याने सदर उर्वरीत क्षेत्राचे नोंदणीकृत कुळमुखत्यारपत्र पलावा ड्वेलर्स प्रा . लि . यांनी 
मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स लिमि . यांना दिल्याचे अथवा पलावा ड्वेलर्स प्रा . लि . चे नामांतरण मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स लि.मि. याप्रमाणे झाल्याबाबतचे 
संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र लेटर ऑफ इंटेट पुर्वी संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक राहील . 

उक्त एकत्रित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा यासोबत जोडला आहे . 
३ . सदरची अधिसूचना व एकत्रित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन 
वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खालील नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरीता उपलब्ध राहील . 

( १ ) महानगर आयुक्त , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , बांद्रा . 
( २ ) जिल्हाधिकारी , ठाणे . 
( ३ ) आयुक्त , कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका . 
( ४ ) सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , बेलापूर , कोकण भवन , नवी मुंबई . 
( ५ ) सहायक संचालक , नगररचना , 

ठाणे . 
सदरची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखिल प्रसिद्ध करण्यात आले 
आहेत . 


२ . 


7 


ठाणे शाखा , 


४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


1 


पु . म . शिंदे , 


कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


२३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated 18th October 2021 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS / 1221 / 994 / CR - 93 / 21 / UD - 12.- Whereas the Government in Urban Development and 
public Health Department , under section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966 ( hereinafter referred to as the said Act ' ) vide Notification No. TPB - 1275 / 1199 / UD - 8 , 
dated 15th March , 1976 has appointed the Mumbai Metropolitan Region Development Authority 
as the ' Special Planning Authority for Ambernath , Kulgaon - Badlapur and Surrounding Notified 
Area ( hereinafter referred to as ' the said Special Planning Authority ' ) ; 

And whereas , the Development Plan of the said Notified Area ( hereinafter referred to as the 
said Development Plan No.1 ) alongwith its Development Control Regulations has been sanctioned 
by the Government in Urban Development Department under section 31 ( 1 ) of the said Act , vide 
Notification No. TPS - 1204 / 941 / CR - 163 / 04 / UD - 12 , dated 25th July 2005 ( hereinafter referred to as 
' the said Notification ' ) which has come into force with effect from the 12th August 2005 ; 

And whereas , the Development Plan of 27 villages of Kalyan and Ambernath Taluka 
( hereinafter referred to as the said Development Plan No. 2 ' ) has been sectioned by the 
Government in Urban Development Department under Section 31 ( 1 ) of the said Act , vide 
notification no . TPS - 1292 / 1697 / CR101 / 13 / UD - 12 , dated 11th March 2015 which has come into force 
with effect from the dated 13th April 2015 ; 

And whereas , the Government in Urban Development Department , from time to time , has 
amended the Special Regulations for Integrated Township Project which is applicable for the 
area under the said Development Plan No.1 and 2 , under section 20 ( 4 ) and section 37 ( 1AA ) of the 
said Act , and at present , the Regulation for Integrated Township Project of the Unified 
Development Control and Promotion Regulation , which is sanctioned under section 37 ( 1AAXC ) 
of the said Act , by the Government in Urban Development Department vide notification No. TPS 
1818 / CR - 236 / 18 / Section 37 ( 1AA ) / UD - 13 , dated 2nd December 2020 is applicable for the area of the 
said Development Plan No.1 and 2 ( hereinafter referred to as ' the said Regulations ” ) ; 

And whereas , under section 44 ( 2 ) of the said Act , and as per the provisions of the Special 
Township Project Regulations , the Government in Urban Development Department , vide its 
notification No. TPS - 1213 / 116 / C.R.289 / 13 / UD - 12 , dated 3rd March 2014 , has declared an area 
admeasuring approximatly 111-47-55 Ha . Are , from the villages of Khoni and Antarli , Tal . Kalyan , 
from the Ambernath , Kulgaon - Badlapur and Surrounding Notified Area , as the Special Township 
Project and granted the Locational Clearance to the same subject to the terms and conditions 
mentioned therein and thereafter the Government in Urban Development Department under 
section 44 ( 2 ) of the said Act , and as per the provisions of the Special Township Project Regulations , 
vide notification No. TPS - 1213 / 116 / C.R.289 / A ) / 13 / UD - 12 , dated 22nd August 2014 , has allowed 
the inclusion of additional area admeasuring approx . 35-76-98 Ha . Are . from the village Khoni 
and Antarli , Tal . Kalyan in the Special Township Project for which Locational Clearance has been 
granted by the Government vide Notification dated 3rd March 2014 and the revised Locational 
Clearance to the Special Township Project with extended area is also granted by the Government 
subject to the terms and conditions mentioned therein ( hereinafter referred to as “ Special Township 
Project No.1 ' ) ; 

And whereas , under section 18 ( 3 ) with section 44 ( 2 ) of the said Act , and as per the provisions 
of the Special Township Project Regulations , the Government in Urban Development Department , 
vide its Notification No. TPS - 1213 / 116 / C.R.289 / ( B ) / 13 / UD - 12 , dated 22nd August 2014 , has declared 
an area admeasuring approx . 84-10-17 Ha . Are . from the village Hedutane and Kole , Tal . Kalyan , 
from the Notified area of 27 villages of Kalyan and Ambernath Taluka , as the Special Township 
Project and granted the Locational Clearance to the same subject to the terms and conditions 
mentioned therein ( hereinafter referred to as “ Special Township Project No.2 ) ; 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


> 


> 


> 


And whereas , under section 44 ( 2 ) of the said Act and as per the provisions of the Special 
Township Project Regulations , the Government in Urban Development Department , vide its 
notification No. TPS - 1214 /1687/C.R.78/15/UD-12 , dated 8th July 2015 , has declared an area 
admeasuring approx . 41-35-73 Ha . Are . from village Hedutane , Tal . Kalyan and village Umbroli , 
Tal . Ambernath , from the Notified area of 27 villages of Kalyan and Ambernath Taluka , as the 
Special Township Project and granted the Locational Clearance to the same subject to the terms 
and conditions mentioned therein ( hereinafter referred to as “ Special Township Project No.3 ' ) ; 

And whereas , the area under Special Township Project No. 1 , 2 and 3 are situated in the 
jurisdiction of three various Planning Authorities / Special Planning Authorities ; 

And whereas , considering the request of M / s Palava Dwellers Pvt . Ltd. , Government in Urban 
Development Department vide notification No.TPS - 1217 / 430 / CR - 69 / 17 / UD - 12 , dated 20th April 
2017 , has sanctioned the amalgamation of the Special Township Project No.1 , 2 and 3 and for the 
implementation of such amalgamated Integrated Township Project , Government has appointed 
the Mumbai Metropolitan Region Development Authority or the Authority / Officer to whom powers 
are delegated for further permissions in area of such amalgamated Township Project area , subject 
to terms and conditions mentioned therein and thereafter , as per the provisions of the Integrated 
Township Project Regulations , Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune has firstly 
added an area admeasuring of 18-78-50 Ha . Are . Vide notification No. R.P.MMR / village Hedutane 
and others / I.T.P. / C.R. - 62 / 17 / TPV - 3 / 3154 , dated 16th June 2017 and thereafter an area admeasuring 
10-99-14 Ha . Are . vide notification R.P.MMR / village Hedutane and others / I.T.P. / C.R. - 572 / 18 / TPV 
3/3653 dated 18th July 2019 ( hereinafter consolidated referred to as the Integrated Township 
Project No.1 ' ) ; 

And whereas , under section 44 ( 2 ) of the said Act , and as per the provisions of the Integrated 
Township Project Regulations , the Government in Urban Development Department , vide 
notification No. TPS - 1218 / 3587 / CR - 93 / 19 / UD - 12 , dated 5th September 2019 , has declared an area 
admeasuring 87-32-16 Ha . Are . , from villages Gharivali , Katai , Kole , Mangaon , Hedutane , Tal . 
Kalyan , from the notified area of 27 villages of Kalyan and Ambernath Taluka , as the Integrated 
Township Project and granted the Locational Clearance to the same to M / s . Lodha Developers 
Ltd. & others , subject to the terms and conditions mentioned therein ( hereinafter referred to as 
“ the Integrated Township Project No. 2 ) ; 

And whereas , the area under the Integrated Township Project No.1 and 2 are situated in the 
jurisdiction of three various Planning Authorities / Special Planning Authorities ; 

And whereas , M / s . Macrotech Developers Ltd. ( hereinafter referred to as “ the said Applicant 
Company ' ) vide its letter dated Nil , dated 30th July 2021 , dated 9th August 2021 and dated 20th 
August 2021 has requested the Government to include an area admeasuring 1293.00 sq . mt . of 
land bearing S. Nos . 1 / 12A , 1 / 12B , 1 / 12C of village Hedutane Tal . Kalyan ( hereinafter referred to 
as " the said land ' ) in the Integrated Township Project No.1 and to amalgamate the Integrated 
Township Project No.1 and 2 ; 

And whereas , the said Applicant Company has submitted a copy of Certificate date 24th 
May , 2019 issued by the Registrar of Companies , Ministry of Corporate Affairs , Government of 
India , stating that the name of the Company has been changed from Lodha Developers Ltd. to 
Macrotech Developers Ltd. with effect from the date of this Certificate and informed that the 
process of change of name from Palava Dwellers Pvt . Ltd. to Macrotech Developers Ltd. is under 
process . As also the said Applicant Company has submitted the Registered Power of Attorney for 
295-24-35 Ha . Are . area out of the total area of 302-48-33 Ha . Are . of the Integrated Township 
Project No.1 , given by Palava Dwellers Pvt . Ltd. to Macrotech Developers Ltd ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


२५ 


And whereas , considering the request of the said Applicant Company , the Government of 
the opinion that the said land should be included in the Integrated Township Project No.1 and 
should be granted Locational Clearance subject to the terms and conditions . After inclusion of the 
said land in the said Integrated Township Project No.1 , the area under the Integrated Township 
Project No.land 2 becomes contiguous and for well planned development of the project as well as 
for convenience from administrative point of view , Government finds it necessary to amalgamate 
the Integrated Township Project No.1 and 2 and for the implementation of the same , it is necessary 
to issue directives to a single large authority for permissions and supervision of the same as per 
the provisions of Regulation No. 14.1.1.1 of the Unified Development Control and Promotion 
Regulations ; 

Now therefore , without prejudice to the provision of the said Act , the Government in exercise 
of the powers conferred under sub - section ( 2 ) of section 44 of the said Act , hereby : 

( 1 ) Includes an area admeasuring 1293.00 sq . mt . of land bearing S. No. 1 / 12A , 1 / 12B , 
1 / 12C , of village Hedutane , Tal . Kalyan in the Integrated Township Project No.1 and declares 
the said area as the part of the Integrated Township Project No.1 and grants the Locational 
Clearance subject to the terms and conditions as mentioned below ; 

( 2 ) The area under the aforesaid 1293.00 sq.mt. for which Locational Clearance is granted , 
earlier amalgamation sanctioned by the Government for an area 272-70-43 Ha . Are . vide 
directives dated 20th April 2017 , area added in this amalgamated Township by the Director 
of Town Planning , Maharashtra State , Pune 18-78-50 Ha . Are . vide notification dated 16th 
June 2017 & 10-99.40 Ha . Are . vide notification dated 18th July 2019 and an area 87-32.16 Ha . 
Are . for which Locational Clearance is granted by the Government vide notification dated 
5th September 2019 are allowed to be amalgamated ; 

( 3 ) Out of the total area amalgamated , the area under Ambarnath , Kulgaon , Badlapur 
and surrounding Notified Area , for which Mumbai Metropolitan Regional Development 
Authority is Special Planning Authority , hereby directs Mumbai Metropolitan Region 
Development Authority or the Authority / Officer to whom powers are delegated sh give 
permissions as per the provision of Integrated Township Project . However , if Mumbai 
Metropolitan Region Development Authority has earlier authorised the Collector for giving 
permissions , then the said order shall be kept intact , as per the Regulation No. 14.1.1.1 of the 
Unified Development Control and Promotion Regulations for this amalgamated Integrated 
Township Project . 
The aforesaid approval is subject to following terms and conditions . 


Terms and Conditions : 


( 1 ) The Applicant Company has not entered into agreement with all concerned owners 
mentioned in the 7/12 Extract in respect of lands bearing S. Nos . 1 / 12A and 1 / 12C . Hence it is 
necessary for the Applicant Company to take the consent of remaining owners before obtaining 
the Letter of Intent from the concerned Collector . 


( 2 ) The terms and conditions mentioned in the Locational Clearance granted by the 
Government vide Notification dated 3rd March 2014 , dated 22nd August 2014 , dated 8th July 
2015 , dated 5th September 2019 and Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune's 
notification dated 16th June 2017 , dated 18th July 2019 and also Government Directives 
dated 20th April 2017 shall be applicable for this amalgamated Integrated Township Project . 

( 3 ) Out of the total area of the amalgamated Integrated Township Project , the Applicant 
Company does not have the Power of Attorney of 7-23-97 Ha . Are . area of the Integrated 
Township Project No. 1. It shall be binding on the Applicant Company to either obtain and 
submit the Registered Power of Attorney in the name of M / s . Macrotech Developers Ltd. for 
the remaining area from M / s . Palava Dwellers Pvt . Ltd. or shall submit the change of name 
certificate from Palava Dwellers Pvt . Ltd. to Macrotech Developers Ltd. issued by the 
concerned Competent Authority , to the Collector before obtaining the Letter of Intent . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


2. The Plan showing the boundaries of the amalgamated Integrated Township Project is 
appended herewith . 


3. This notification alongwith the Plan is made available for inspection by the general public , 
during working hours on all working days at the following offices , for a period of one month : 

( i ) The Metropolitan Commissioner , Mumbai Metropolitan Region Development 
Authority , Bandra , Mumbai . 

( ii ) The Collector , Thane . 
( iii ) The Commissioner , Kalyan - Dombivali Municipal Corporation , Kalyan . 
( iv ) The Joint Director of Town Planning , Konkan division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai . 

( v ) The Assistant Director of Town Planning , Thane Branch , Thane . 
4. This notification shall also be available on the Government Website at www.maharashtra . 
gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. M. SHINDE , 
Section Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


